राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र कार्यालयातील 
पदांचा सुधारीत आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३७/का-३७, 
मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिळ, २०१९. 
वाचा : १. शासन आदेश क्र. रानिआ-१००२/२७०/प्र.क्र.१५/२००२(भाग-२)/३७, 
दिनांक ७ एप्रिल, २००७. 
२. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
दिनांक १७/३/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीची दि. ३.४.२०१८ व 
दि.२०/१२/२०१८ ची इतिवृत्ते 
प्रस्तावना :- 


राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा एक स्वतंत्र सांविधानिक संस्था असून संविधानात नमूद केलेल्या 
परिच्छेद २४३ के (३) नुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्धारणाप्रमाणे सर्व मनुष्यबळ पुरविणे शासनावर 
बंधनकारक आहे. 
243K. (3) The Governor of a State shall, when so requested by the State Election Commission, 
make available to the State Election Commission such staff as may be necessary for the discharge 
of the functions conferred on the State Election Commission by clause (1) 

राज्य निवडणूक आयोगाकडे अस्तित्वात असलेल्या समान वेतनश्रेणीच्या संवर्गाचे एकत्रिकरण 
करण्याचे प्रस्तावित होते, तसेच संगणक चालक व ग्रंथपाल ही एकाकी पदे असल्याने त्यांना पदोन्नतीच्या संधी 
नव्हत्या. याकरीता त्यांचा समावेश लिपीक-टंकेलेखक या संवर्गात करणे, ब-याच कालवधीपासून रिक्त 
असलेली शिपायांची ३ पदे निरसीत करणे याबाबत शासन स्तरावर विचाराधीन होते. 


२. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७ मार्च,२०१८ बैठकीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या पदांचा 
आकृतीबंध मंजूर केला आहे. इतिवृत्तासोबतचे सुधारित विवरणपत्र क्रमांक पदनि-२०१८/प्र.क्र.२२/१८/विसु- 
१, दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये निर्गमित केले आहे. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ ३ प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातील ७९ पदांचा आकृतीबंधास सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार मंजूरी दिली आहे. 
२. राज्य निवडणूक आयोगातील ३१ संवर्गापैकी समान वेतनश्रेणीच्या आधारावर २२ संवर्गाचे ६ संवर्ग 
तयार करण्यात आले असून, उर्वरीत ९ संवर्गात कोणताही बदल न करता एकूण १५ संवर्ग तयार करण्यात 
आले आहेत. 
३. राज्य निवडणूक आयोगातील ग्रंथपाल व संगणक चालक ही एकाकी पदे असल्याने, त्यांचा लिपीक 
टंकलेखक या संवर्गामध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, सदर संवर्गात आल्यावर संबंधितांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३७/का-३७, 


लिपीक-टंकलेखक संवर्गासाठी आवः्‌यक असलेली अर्हता धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, त्यांना 
पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणतेही आर्थिक लाभ, थकबाकी तसेच दावा करता येणार नाही. याबाबतचे बंधपत्र 
संबंधीतांकडून करुन घेण्यात येईल. 


४. राज्य निवडणूक आयोगातील बऱ्याच कालावधीपासून रिक्‍त असलेली शिपाई संवर्गातील ३ पदे 
निरसीत करण्यास मान्यता दिली आहे.तसेच आवश्‍यकतेनुसार शासनाचे धोरणानुसार राज्य निवडणूक 
आयोगास बाह्यस्रोताव्दारे किवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकांमधून करारपध्दतीने पदे भरता येतील. 


ष्‌. या पदांवरील येणारा खर्च लेखाशिर्ष २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा-८००, इतर खर्च (00) (०८) राज्य 
निवडणूक आयोग (२०७०-०६४८) (मागणी क्रमांक ए-४) या खालील चालू वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ३५ /आपुक, 
दि.११.०४.२०१९अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१२१५५६०१७९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
र Digitally signed by Suresh Rajendrarao Kalasker 
S ures h Raj en d FAVLAO_ ON: CN = Suresh Rajendrarao Kalasker, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 


Kalasker Date: 2019.04.12 16:05:36 +05'30" 


(सुरेश कळसकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.अपर मुख्य सचिव,(वित्त विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव तथा मु.रा.अ.यांचे स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई मुंबई 

५. मा.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
१०. उपसचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

११. उपसचिव,(कार्या-३७/कार्या-२५/कार्या-१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१२. अवरसचिव,(र्या-३७/), सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई ३२ 

१३. वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प १९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्राळय,मुंबई-३२ 

१४. निवडनस्ती (कार्या-३७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.३७/का-३७, दिनांक 92 एप्रिळ,२०१९ चे सहपत्र 


राज्य निवडणूक आयोगातील आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आकृतीबंध 


सध्याचा आकृतीबंध सुधारित आकृतीबंध 
अ.क्र. सध्याचे पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे पदसंख्या अ.क्र. संवर्ग वेतनश्रेणी पदसंख्या 
६ व्या वेतन आयोगानुसार ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
१  ।सचिव,राज्य निवडणूक आयोग । ३७४००-६७०००-८७०० | षि सचिव,राज्य निवडणूक आयोग ।एस-२७ :११८५००-२१४१०० १ 
(संवर्ग पद) (संवर्ग पद) 
गट-अ 
2 उप सचिव/ सह सचिव १५६००-३९१००-७६०० १ 2 उपसचिव संवर्ग एस-२५ :9८८००-२०९२०० २ 
(उप सचिव-सर्व विभाग, 
३ उपआयुक्त १५६००-३९१००-७६०० aa ak ६ ee अभि ae 
(अपर जिल्हाधिकारी समकक्ष) क्ण का मतात) 
अ.क्र.४३ते७ व <q oul पदांसाठी ** 
४ अवर सचिव १५६००-३९१००-६६०० ३ ३ अवरसचिवसंवर्ग एस-२३ :६७७००-२०८७०० ८ 
' Au aise प 5 (अवर सचिव/उप मुख्य कार्यकारी एस रु ००२७८ 
अधिकारी/ तहसिलदार व 
& सहायक आयुक्‍त १५६००-३९१००-५४०० २ समकक्ष) एस-२० :५६१००-१७७५०० 
(उपजिल्हाधिकारी समकक्ष) 
७ तहसिलदार १५६००-३९१००-५००० २ एस-१९ :५५१००-१७५१०० 
८ वरिष्ठ स्वीय सहायक १५६००-३९१००-६६०० वि. | | वरिष्ठ स्वीय सहायक एस-२३ :६७७००-२०८७०० १ 
९ निवडश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००-४६०० q ५ ।निवडश्रेणी लघुलेखक एस-१६ :४४९००-१४२४०० टी 
(स्वीय सहायक) (स्वीय सहायक) 
| माहिती व जनसंपर्क अधिकारी ९३००-३४८००-५००० १ ६ सहायक आयुक्त एस-१९ : ५५१००-१७५१०० a 


(जनसंपर्क ) 


गट-ब (राजपत्रित) अ.क्र.११ ते 93 या पदांसाठी ** 


११ | par अधिकारी ९३००-३४८००-४८०० ४ : कक्ष अधिकारी संवर्ग एस-१७ :४७६००-१५११०० ८ 
१२ सांख्यिकी अधिकारी ९३००-३४८००-४४०० १ अन ४ ८यिरन्नेरर2९ 

१३ | aaa तहसिलदार ९३००-३४८००-४३०० २ एस-१४ :३८६००-१२२८०० 

१४ ।"लेखाअधिकारी ९३००-३४८००-४६०० १ एस-१६ :४४९००-१४२४०० 

गट-ब (अराजपत्रित) अ.क्र.१५ ते १७ या पदांसाठी ** 

१५ ।रोख लेखापाल ९३००-३४८००-४३०० १ ८ ।सहायक कक्ष अधिकारी संवर्ग एस-१४ :३८६००-१२२८०० १३ 
१६ ।सहायक ९३००-३४८००-४३०० १० एस-१४ :३८६००-१२२८०० 

१७ अनुवादक (मराठी) ९३००-३४८००-४२०० १ 042430 य 

१८ उप लेखापाल ९३००-३४८००-४२०० १ एस-१३ :३५४००-११२४०० 

१९ | Seas लघुलेखक ९३००-३४८००-४४०० ४ ९ seas लघुलेखक एस१५ :४१८००-१३२३०० ४ 
२०  ।निम्नश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००-४३०० न निम्नश्रेणी लघुलेखक एस-१४ :३८६००-१२२८०० & 
गट- क अ.क्र.२१ते २६ या पदांसाठी ** 

२१  ।ग्रंथपाल ५२००-२०२००-२८०० १ | लिपिक-टंकलेखक संवर्ग एस-१० : २९२००-९२३०० २० 
२२ सांख्यिकी सहायक ५२००-२०२००-२८०० १ 

२३ रोखपाल ५२००-२०२००-१९०० १ एस-६ : १९९००-६३२०० 

२४  ।देयक SUIS ५२००-२०२००-१९०० २ 

२५ लिपिक-टंकलेखक ५२००-२०२००-१९०० १४ 

२६ ।संगणक चालक ५२००-२०२००-१९०० १ 

२७ ।वाहन चालक ५२००-२०२००-१९०० ३ ११ ।वाहन चालक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 


गट-ड 

२८ «| ASH ४४४०-७४४०-१६०० १ १२ नाईक एस-३ : १६६००-५२४०० १ 

२९ ।रोनिओ यंत्रचालक ४४४०-७४४०-१६०० १ १३ रोनिओ यंत्रचालक त 

३०  ।झेरॉक्स यंत्रचालक ४४४०-७४४०-१६०० १ १४ झेरॉक्स यंत्रचालक भे 

३१ शिपाई ४४४०-७४४०-१३०० ११ १५ शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० ८ 
एकूण ८२ ७९ 


** निम्न वेतनसंरचनेच्या पदावरील अधिकाऱ्यांची / कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करावयाची असल्यास वित्त विभागाच्या मान्यतेने श्रेणी अवनत करुन अशा अधिकाऱ्यांची / 
कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करता येईल. 


